महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळावर 
नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्र. मातंसं-२०२२/प्र.क्र.१९/से-२/३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा: 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, क्रमांक मातंसं-१७१६/प्र.क्र. २८६/ 
का.३९, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१६. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, क्रमांक मातंसं- २०२२/प्र.क्र. १९/ 
से-२/का.३९, दिनांक १३ एप्रिळ, २०२२. 
प्रस्तावना: 


संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१६ नुसार शासनाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळाची स्थापना केळी आहे. सदर शासन निर्णयात महामंडळाची संस्थात्मक संरचना निश्चित करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या संस्थात्मक संरचनेवर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती व शैक्षणिक 
क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ व्यक्‍ती यांची नामनिर्देशित संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात येते. संदर्भाधिन शासन निर्णय 
दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ अन्वये श्री. हेमंत दाबके व श्री. आर.के. मथाई यांची संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. तथापि श्री. हेमंत दाबके व श्री. आर.के. मथाई यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कारणास्तव या पदाचा 
राजीनामा दिला असून सदर राजीनामा शासनाने स्वीकृत केलेला आहे. त्यामुळे आता सदर महामंडळाच्या 
संस्थात्मक संरचनेवर अन्य तज्ञ व्यक्तींची नामनिर्देशित संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळावर नामनिर्देशित संचालक म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे: 


१) श्री. धनंजय तांबे, नामनिर्देशित संचालक. 


२) श्री. अनुराग सिंघवी, सल्लागार. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०२२/प्र.क्र.१९/से-२/३९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२२१२०२१५५६४३६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


shtra, ou=Gener 
partment, postalCode=400032, 


= Digitally signed by Kishor Balaram Gaikar 

| S h O [ a a fa mM DN:c ment of Maharashtra, ou=General 
Admit 
st=Mal 


6451a505ea795e41cbSe 
Gaikar 


Gaikar ccna cas Scio 
(किशोर गायकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालाचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. प्रधान सचिव (उदयोगा, उदयोग ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
१०.श्री. धनंजय तांबे, नामनिर्देशित संचालक. 
११.श्री. अनुराग सिंघवी, सल्लागार. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा अधिकार, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


